= अधिक्षक, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तिरोडा व आमगांब या 
| अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रापोसे-१९६०८/प्र.क्र. ४१०/पोल-१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : १९ नोव्हेंबर, Rood. 


| वाचाः- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक रापोसे-०५/२००१/प्र.क्र.१६२/पोल-१अ, 
ihe दि.५.७.२००१. 
म व २) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/२६-ब/६१४३/ 
पोल-३/गोंदिया/८ ड/२००५, दिनांक २६.९.२००८- | 
शासन मिर्णय :- पोलीस दलाच्या पुनररचनेअंतर्गत शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक 
रापोसे-०५/२००१९/प्र.क्र.९६२/पोल-१अ, दिनांक ५.७.२००१ अन्वये, पोलीस उपअधिक्षक / सहायक 
___ पोलीस आयुक्‍त यांची ३३४. पदे ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली 
- असून पहिल्या टप्प्यात सन २०००-२००१ मध्ये १२८ पदे निर्माण करण्यांत आली आहेत. सदर १२८ 
पदांमधून पोलीस अधिक्षक, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तिरोडा व 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आमगांव ही पदे भरण्यात आली आहेत. सदर दोन्ही पदे दिनांक 
५.०७.२००१ पासून कार्यान्वित आहेत. सदर दोन्ही अस्थायी पदांना दिनांक २८.२.२००९ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 
र. गृह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेतील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी, वित्त ' 
विभागाने गृह विभागाचा पदांविषयक आढावा पूर्ण झालेला नाही, तथापि, संयुक्‍त समितीची 
विभागातील अस्तित्त्वात असलेल्या अस्थायी पदांना मान्यता आहे ही बाब विचारात घेऊन सध्या 
मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांना आवश्यतेनुसार पुढील मुदतबाढ देण्यास सहमती दिल्ली आहे. ह 
to hs "परिच्छेद क्र.२" मध्ये नमूद वस्वुस्थितीच्या अनुषंगाने, पोलोस अधिक्षक, गोंदिया _ . 
: यांच्या आस्थापनेवरील उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तिरोडा व उपविभांगीय पोलीस अधिकारी, 
र आमगांब या दोन अस्थायी पदांना दिनांक २८.२.२००९ पर्यंत मुदलवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात 
‘ येत आहे. . | 


र 
{ ; ee 4 DA2008\Misc\GrCR 410.08 


VA ड्‌. या'पदाबर होणारा खर्च "२०५७, पोलीस - १०९, जिल्हा पोलीस - १०९ (००) (०१) 
जिल्हा पोलीस बल", या लेखाशिर्षाखाली सन २००८-२००९ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला. असून, 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २००८११०३११२४५५००१ हा आहे. 
"महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र 
AN 
(na ee) 7 — 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

'पोलीस अधिक्षक, गोंदिया 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

अधिदान न लेखा अधिकारी, मुंबई | 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 

कार्यासन (बीयुडी-१) / (पोल-५ब) / (पोल-३), गृह विभाग, संत्रालय, मुंबई-३२ 
Stores समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-२२. 

निवबडनस्ती (पोल-१अ.) , 


D:A2008\Misc\GrCR 410.08 


